मा. मुख्यमंत्री / उपमुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री/ 
मुख्य सचिव यांच्या मंत्रालयामधीलळ दालने व 
शासकीय निवासस्थानी तसेच सामान्य प्रशासन 
विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 
यांचे कार्यालयाकरिता आवश्‍यक दुरध्वनी संच खरेदी 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिईएल-१०२३/प्र.क्र.८७/२०२३/२२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: 39 ऑगस्ट, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक भांखस- २०१४/प्र.क्र.८२ भाग- 
३/उद्योग-४ दि.१ डिसेंबर, २०१६, प्रकरण क्र.०३ परीच्छेद क्र.३.२.२ नूसार जेव्हा खरेदीची मर्यादा 
रुपये पाच हजार (रु.५०००) पर्यंत असेळ, अशा प्रत्येक प्रसंगी दरपत्रके/निवीदा न मागविता थेट 
जागेवर खरेदी करता येईल. परंतू अशा वस्तुंची एकूण खरेदी त्या त्या आर्थिक वर्षात रु. ५० हजार पेक्षा 
जास्त नसावी. सदर खरेदी मर्यादा कमी असल्यामूळे दूरध्वनी संचाचा तात्काळ पुरवठा करणे 
कार्यासनासाठी जिकीरीचे ठरत आहे. त्यामुळे मंत्री कार्यालयाला तात्काळ दूरध्वनी संचाचा पुरवठा 
करण्यासाठी दूरध्वनी संचाचा पुरवठादाराची नेमणूक करणे आवश्‍यक आहे. 

त्याचप्रमाणे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
३/उद्योग-४, दि.०१/१२/२०१६ तसेच शा. नि. क्र. ARIA २०२१/प्र.क्र.८/ उद्योग-४, दि.०७ मे,२०२१ 
नुसार नियम 3.2.3 मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या खरेदीची 
आर्थिक मर्यादा रु.३ लाखावरुन रु. १० लाखापर्यंत (करासह) वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
त्यानुसार वस्तू व सेवांची खरेदी योग्य दर्जा, विनिर्देशा व पुरवठा कालावधीची पूर्तता करणाऱ्या निम्नतम 
(एल-१) पुरवठादारांकडून व किंमतीच्या वाजवीपणाची खातरजमा करुन, स्पर्धात्मक निविदेशिवाय 
तुलनात्मक दरपत्रके तपासून खरेदी करण्यास मुभा देण्यात आळी आहे. मा.मुख्यमंत्री/उप 
मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/मुख्य सचिव यांच्या मंत्रालयीन दालने व शासकीय निवासस्थानी व सामान्य 
प्रशासन विभागातील अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / सचिव यांचे मंत्रालयातील कार्यालय येथे 
कार्यासनामार्फत पुरविण्यात येत असलेल्या दुरध्वनी संचाच्या खरेदीसाठी अधिकृत स्थानिक पुरवठा 
धारकांकडून दरपत्रके मागविण्यात आली होती. प्राप्त दरपत्रके दि. २३-०८-२०२३ रोजी विभागीय 
खरेदी समिती समोर उघडण्यात आली आहेत. दरपत्रके उघडल्यानंतर दरपत्रकामधीळ निविदांमधील 
मे. लेझर टेलीसिस्टीम्स प्रा. लि., मुंबई या संस्थेचे दर इतर कंपन्यापेक्षा न्यूनतम असल्यामुळे शासनाने 
मे. लेझर टेलीसिस्टीम्स प्रा. लि., मुंबई या कंपनीचे दरपत्रक स्विकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिईएळल-१०२३/प्र.क्र.८७/२०२३/२२ 


सदर निर्णयानुसार मा.मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्र/मुख्य सचिव यांच्या 
मंत्रालयीन दालने व शासकीय निवासस्थानी व सामान्य प्रशासन विभागातील अपर मुख्य सचिव 
/प्रधान सचिव / सचिव यांचे मंत्रालयातील कार्यालय येथे कार्यासनामार्फत पुरविण्यात येत असलेल्या 
दुरध्वनी संचाच्या खरेदीसाठी दरामध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी व मंत्रालयीन सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
पुरवठादार म्हणून निवड करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने आता शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय :- 

मे. लेझर टेलीसिस्टीम्स प्रा. लि., मुंबई या कंपनीचे दर इतर कंपन्यापेक्षा न्युनतम असल्यामुळे 
मा.मुख्यमंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / मुख्य सचिव यांच्या मंत्रालयीन दालने व शासकीय 
निवासस्थानी व सामान्य प्रशासन विभागातील अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे 
मंत्रालयातील कार्यालय येथे कार्यासनामार्फत पुरविण्यात येत असलेल्या दुरध्वनी संचाच्या खरेदीसाठी 
दि. १ सप्टेंबर, २०२३ ते दि. ३० ऑगस्ट, २०२५ या द्विवार्षिक कालावधीकरीता पुरवठादार म्हणून 
मे.लेझर टेलीसिस्टीम्स प्रा. लि., मुंबई या कंपनीशी खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून द्विवार्षिक 
दरकरार पुढीलप्रमाणे नमूद केलेल्या दरानुसार करण्यात येत आहे:- 

१) दुरध्वनी संच मॉडेलचे दर मान्य केलेल्या न्युनतम दरपत्रकानुसार (_१) पुढीलप्रमाणे राहतील. 


अ.क्र दूरध्वनी संच मॉडेलचे नाव दर प्रति नग 

a १. __| Panasonic SLT Phones रु. 545/- 

२ Panasonic Cordless Phone रु. 3000-/ 

3 Panasonic KX-TS880 रु. 3550-/ 

8 NEC Key Phone 2100 12 Keys रु. 4050-/ 

षु NEC Key Phone 2100 24 Keys रु. 4790-/ 

& Beetel 1+1 Telephone रु. 3550-/ 

9 NEC EPABX 
01 NEC EPABX 03 x 08 रु. 25,950-/ 
02 NEC EPABX 06 x 16 रु. 36,975-/ 
03 NEC EPABX 08 x 24 रु. 46,000-/ 
04 NEC EPABX 12 x 40 रु. 84,900-/ 

२) मा.मुख्यमंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / मुख्य सचिव यांच्या मंत्रालयीन दालने व 


शासकीय निवासस्थानी व सामान्य प्रशासन विभागातील अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / 
सचिव कार्यालयातील दुरध्वनी संचाचा दर्जा उच्च प्रतीचा असावा. 

दुरध्वनी संचाचे दरपत्रक स्विकारल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत दर वाढवून दिळे जाणार 
नाहीत. 

४) रु.५०,०००/- एवढ्या रक्कमेची बँक गॅरेंटीची प्रत शासनास सादर करावी. 


AN 
~— 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिईएळल-१०२३/प्र.क्र.८७/२०२३/२२ 


५) भविष्यात आवश्यकतेनुसार काही अटी व शर्ती समाविष्ट करावयाच्या झाल्यास तसे करण्याचा 
हक्‍क शासनास राहील. 

६) दुरध्वनी जोडणीसंदर्भात काही तक्रार असल्यास त्याचे निराकरण तातडीने करणे आवश्‍यक 
राहील. 

७) प्रचलित नियमानुसार देयकातून देय कराच्या वजावटी करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३११५०८१८१४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGURE 
DEVIDAS SANDUJI 
Date: 2023.08.31 15:30:39 +05'30' 


(दे. सां. भगुरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २ (मुंबई / नागपूर) 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. अवर सचिव (विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-२४),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. मे .लेझर टेलिसिस्टीम प्रा.लि., बी-३, नंदकिशोर इंडस्ट्रीयल इस्टेट, महाकाली गुंफा 
रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९३ 

७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


